RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४, अंक ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 


शिबिर कार्यालय , नागपूर , दिनांक ५ जुलै २०१८ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६. 

क्रमांक टीपीएस . १२१५/ २२११/ प्र.क्र . २३४ /१६ / नवि -१२. - ज्याअर्थी, ठाणे शहर महानगरपालिकेसाठीची विकास नियंत्रण नियमावली 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१( १) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस . १२९ ४ / १२५ ९/ प्र.क्र . २२२ / ९ ४ / नवि -१२, दिनांक २८ एप्रिल १ ९९ ५ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १ जून १९९ ५ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीच्या परिशिष्ट - आर च्या विनियम १६५ मध्ये इमारतीच्या पुनर्बाधणी / पुनर्विकासाबाबतची तरतूद अंतर्भूत 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीच्या परिशिष्ट - आर मधील विनियम १६५ च्या खंड १( सी ) मध्ये कोणत्या तारखेपुर्वीच्या अस्तित्वातील 
इमारती पुनर्बाधणी/ पुनर्विकासासाठी पात्र होतात , याबाबतची तरतूद अंतर्भूत असून ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढेज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा 
करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सदर तरतुदीमध्ये खालीलप्रमाणे बदल 
करण्याचा प्रस्ताव दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे (यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त प्रस्तावित 
फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे .) ; 


Proposed Modification to Appendix “ R ” 


(Regulations No. 165 ) 


Existig Provision as per 
Sanctioned Regulations 


Modification Proposed by 
the Thane Municipal Corporation 


Appendix R 

(Regulation No. 165 ) 
Regulation for reconstruction /redevelopment 


Appendix R 

(Regulation No. 165 ) 
Regulation for reconstruction / redevelopment 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 
1 ( c ) The reconstruction under ( a ) 

1 ( c ) The reconstruction under ( a ) 
above shall be allowed only in respect of the above shall be allowed for all authorized 
buildings existing prior to the dates as 

building in which the redevelopment is 
mentioned below : 

proposed after 20 years. The additional 
4th November 1974 . For the areas 

15 % FSI shall be allowed as an incentive 
The date of coming covered under the 

to the owner. 
into Force of the sanctioned Develop 
sanctioned Develop- ment Plan of 
ment Plan of Thane . Earswhile Municipal 
16th August1973 . Council limits. 
The date of coming For the remaining 
into Force of the areas included in the 
sanctioned Regional Corporation limits , 
Plan of the Bombay 
Metropolitan Region . 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल 
काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक आहे. असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनयमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन 
प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करीत आहे. आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २८ एप्रिल १९९ ५ रोजीच्या 
अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 

नोंद 


Sanctioned Modification to 


Appendix R 


[Regulations No. 165 ] 


Sanctioned Provision 


Existing Provision as per 
Sanctioned Regulations 


Appendix R 

(Regulation No. 165 ) 
Regulation for reconstruction / redevelopment 

1 ( c ) The reconstruction under ( a ) 
above shall be allowed only in respect of the 
buildings existing prior to the date as 

to the date as mentioned below : 
4th November 1974 . For the areas 
The date of coming covered under the 
into Force of the sanctioned Develop 
sanctioned Develop- ment Plan of the 
ment Plan of Thane . Earswhile Municipal 

Council limits . 
16th August1973 . For the remaining 
The date of coming areas included in the 
in to force of the Corporation limits , 
sanctioned Regional 
Plan of the Bombay 
Metropolitan Region . 


Appendix R 

(Regulation No. 165 ) 
Regulation for reconstruction /redevelopment 

1 ( c ) The reconstruction under ( a ) 
above shall be allowed for all authorized 
building in which are at least 30 years of 
age . 
Age of building shall be as on the 1st January 
of the year in which development proposal 
is submitted to the Corporation and shall 
be calculated from the date of Occupation 
Certificate or where such Occupation 
Certificate is not availabe , from the date of 
assessment as per property tax record in 
respect of such building available with 
Municipal Corporation . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१०, शके १९४० 


३ 


Note 


Note 


( 1 ) For the purpose of deciding authenticity ( i ) Deleted. 
of the structure if the approved plans of existing (ii ) In cases where there are number of 
strcuture are not available , the Commissioner buildings on plot in such Cases , equivalent 
shall consider other evidence such as Assessment land component of the building which is 
Record or City Survey Record or Sanad . 

declared unsafe shall be worked out and 
( 2 ) In cases where there are number of 

incentive FSI shall be based on such land 
buildings on plot, in such cases , equivalent 

component . 
land component of the building, which is 
declared unsafe shall be worked out and 
incentive FSI shall be based on such land 
component. 

२ . सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

३ . उक्त मंजूर फेरबदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या 
कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( १) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
( २) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , 

जि . ठाणे. 


. 


ठाणे शाखा , 


४ . 


सदर फेरबदलाची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१०, शके १९४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Camp Office , Nagpur , dated 5th July 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1215 /2211/CR - 234 / 16 /UD - 12. — Whereas , the Development Control Regulations for 
Thane City Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Regulations” ) have been 
sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31 ( 1) of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , (hereinafter referred to as “ the said 
Act ” ) vide Notification No. TPS / 1294 / 1259/CR - 222 /94 /UD - 12 , dated the 28th April 1995 (hereinafter 
referred to as “ the said Notification ” ) and have come into force with effect from 1st June 1995 ; 


And whereas , the reconstruction /redevelopment schemes situated within the area of 
Development Plan of Thane are carried out as per the Appendix - R of the Regulation 165 of the 
said Regulations ; 

And whereas , the provision for the date of eligibility regarding reconstruction / redevelopment 
of the building are given in clause - 1 (c ) of the Appendix - R of Regulation 165 (hereinafter referred 
to as “ the said provision ”) and the Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the 
said Corporation ”), after following the legal procedure under sub - section ( 1) of section 37 of the 
said Act , has submitted a proposal vide letter dated 20th August , 2015 for effecting a modification 
to the said provision , as given below (hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ) : 

Proposed Modification to Appendix “ R ” 

(Regulations No. 165 ) 


Existing Provision as per 
Sanctioned Regulations 


Modification Proposed by 
the Thane Municipal Coporation 


Appendix R 

Appendix R 
( Regulation No. 165 ) 

(Regulation No. 165 ) 
Regulation for reconstruction /redevelopment Regulation for reconstruction /redevelopment 

1 (c )-The reconstruction under ( a ) above shall 1 ( c ) The reconstruction under ( a ) above shall 
be allowed only in respect of the buildings be allowed for all authorized building in which 
existing prior to the dates as mentioned 

the redevelopment is proposed after 20 years . 
below : 

The additional 15 % FSI shall be allowed as 
4th November 1974 . For the areas 

an incentive to the owner . 
The date of coming covered under the 
into Force of the 

sanctioned 
sanctioned 

Development Plan of 
Development Plan the Earswhile Municipal 
of Thane . 

Council limits . 


For the remaining 
areas included in the 
Corporation limits. 


16th August 1973 . 
The date of coming 
into Force of the 
sanctioned Regional 
Plan of the Bombay 
Metropolitan Region . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the proposed modification with some changes ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section (2 ) of section 37 of the 
said Act, the State Government hereby sanctions the proposed modification with some changes 
as described below : 

“ In the Schedule of modifications appended with the said Notification , dated 28th April 
1995 , after the last entry , the following new entry shall be inserted viz . : 


ENTRY 


Sanctioned Modification to 


APPENDIX - R 


[Regulation No. 165 ] 


Sanctioned Provision 


Existing Provision as per 
Sanctioned Regulations 


Appendix R 

(Regulation No. 165 ) 
Regulation for reconstruction /redevelopment 

1 (c ) — The reconstruction under ( a ) above shall 
be allowed only in respect of the buildings 
existing prior to the dates as mentioned below : 
4th November 1974 . For the areas 
The date of coming covered under the 
into Force of the 

sanctioned Develop 
sanctioned Develop ment Plan of the 
ment Plan of Thane . Earswhile Municipal 

Council limits . 
16th August 1973 . For the remaining 
The date of coming areas included in the 
into Force of the 

Corporation limits. 
sanctioned Regional 
Plan of the Bombay 
Metropolitan Region . 


Appendix R 

(Regulation No. 165 ) 
Regulation for reconstruction /redevelopment 

1 ( c ) — The reconstruction under (a ) above 
shall be allowed for all authorized building 
which are at least 30 years of age . 

Age of building shall be as on the 1st January 
of the year in which development proposal 
is submitted to the Corporation and shall 
be calculated from the date of Occupation 
Certificate or where such Occupation 
Certificate is not availabe, from the date of 
assessment as per property tax record in 
respect of such building available with 
Municipal Corporation . 


Note 


Note 


( 1) For the purpose of deciding authenticity 
of the structure if the approved plans of existing 
structure are not available , the Commissioner 
shall consider other evidence such as Assessment 
Record or City Survey Record or Sanad . 
( 2 ) In cases where there are number of 
buildings on plot, in such cases, equivalent 
land component of the building, which is 
declared unsafe shall be worked out and 
incentive FSI shall be based on such land 
component. 


(i) Deleted . 
( ii ) In cases where there are number of 
buildings on plot in such cases , equivalent 
land component of the building which is 
declared unsafe shall be worked out and 
incentive FSI shall be based on such land 
component. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 

3. The said sanctioned modification shall be made available for inspection by the general 
public during office hours on all working days at the following offices for a period of one 
month : 

(i) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane. 
(ii) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , NaviMumbai. 


( iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch , Thane. 


4. This notification shall also be published on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK . K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 

नगरविकास विभाग 
शिबीर कार्यालय, नागपूर ४०० ०३२, दिनांक ५ जुलै २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६. 

क्रमांक टीपीएस -१२१८ /१०४१ / प्र.क्र . ७३/ १८ / नवि - १२. - ज्याअर्थी, मिरा- भाईंदर शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख 
“ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे ज्या उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१( १) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १२९ ६/ ८४७ / 
प्र.क्र . १६२ / ९ ६/ नवि -१२, दिनांक १४ मे १९९ ७ अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १५ जुलै १ ९९ ७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त 
विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९ ८ /९ ४१/ प्र.क्र . ८९ /९ ८ / 
नवि-१२, दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आली आहे. ( यापुढे ज्याचा 
एकत्रितपणे उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, भाईंदर ( प. ) येथील प्रभाग कार्यालय क्र . १ च्या पाठीमागील भागात शास्त्रीनगर, नेहरु नगर, गणेश देवल नगर आणि क्रांती 
नगर या वस्त्या असून त्यांना ३.०० मी . रुंद पायवाट आहे. (यापुढे ज्या उल्लेख “ उक्त वस्त्या असा करण्यात आल्या आहेत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, मिरा -भाईंदर महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे.) उक्त 
अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त वस्त्यांकरिता मोतीनगर येथे चर्च मागून, मौ . भाईंदर, स.नं. ७२२ 
( जुना), ३४२ ( नवीन ), ७२३ ( जुना ), ३२८ ( नवीन), ७६४ ( जुना), ३७८ ( नवीन ) या जमिनीमधून १८-०० मी . रुंद विकास योजना रस्ता 
दर्शविण्याचा प्रस्ताव दिनांक १७ मे २०१४ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे. ( यापुढे ज्या उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा 
करण्यात आला आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल 
नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून योग्य नसल्याने नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( २ ) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन 
उक्त फेरबदल नामंजूर करीत आहे ; 

२. सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी आयुक्त , मिरा-भाईंदर महानगरपालिका , 
भाईंदर यांचे कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 

सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


. 


३ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Camp Office , Nagpur , dated the 5th July 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1218 / 1041/C.R.73 / 18 /UD - 12. — Whereas, the Revised Development Plan of the city 
of Mira - Bhayander ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) has been sanctioned 
by the Government in the Urban Development Department , under section 31( 1) of theMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS - 1296 / 847 /CR - 162/96 /UD - 12 , dated the 14th May 1997 (hereinafter referred to as “ the said 
Notification ” ) and has come into force with effect from 15th July 1997 and the Excluded Part of 
the said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1298 /941/CR - 89 / 98 /UD - 12 , dated the 25th August 2000 which 
came into force with effect from the 15th October 2000 ; 


And whereas , in Bhayander (W.) behind the Ward Office No.1 the localities namely Shashtri 
Nagar , Nehru Nagar , Ganeshdeval Nagar and Kranti Nagar are having 3.00 mt. wide pathway as 
an access (hereinafter referred to as the said locality ) ; 

And whereas, Mira -Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said 
Municipal Corporation ”), after following the legal procedure under sub -section ( 1) of section 37 
of the said Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to 
proposed a new 18.00 mt. wide Development Plan road at Motinagar behind Chruch passing 
through the lands bearing S. Nos . 722 ( old ), 342 (new ), 723 (old ), 328 (new ), 764 (old ), 378 (new ) of 
village Bhayander , for the said locality , to the Government for sanction vide letter dated 
the 17th May 2014 (hereinafter referred to as “ the said Modification ”) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , Government is of opinion that , the said Modification is not 
suitable in the planning point of view and hence should be rejected ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of section 37 of the 
said Act , the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Modification ; 


2. This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office 
hours in the office of the Commissioner , Mira- Bhayander Municipal Corporation , Bhayander on 
all working days for a period of one month : 

3. This notification shall also be published on the Government Website at www . 
maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१०, शके १ ९ ४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Camp Office , Nagpur, dated 5th July 2018 . 


NOTIFICATION 


66 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS- 1712 / 1569/ C.R.6 / 13 /UD - 12. — Whereas, the Government in the Urban Development 
Department vide Notification No. TPS . 1484 /CR - 367/ 86 /UD -1, dated the 16th January 1987 has 
accorded sanction to the Development Plan and Development Control Regulations for Matheran 
Hill Station Area (hereinafter referred to as the said Development Control Regulations ” ) under 
section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 which have come into force 
with effect from 1st March , 1987 ; 

And whereas, the Matheran Hill Station has many buildings and precincts of architectural, 
aesthetic and historical significance , tourists spots and a list of which has already been prepared 
by the INTACH on behalf of the Mumbai Metropolitan Regional Development Authority 
(hereinafter referred to as “ the said Authority " ) and thereafter the Government vide 
communication dated 19th September 2003 issued directives to the Matheran Hill Station 
Municipal Council under section 37 ( 1) of the said Act to incorporate the above list in the sanctioned 
Development Control Regulations of Matheran ; 

And whereas , Government vide Resolution No.TPS.1701/969/ C.R.168/01/UD - 12 , dated 
16th June 2010 has constituted Heritage Conservation Committee for Matheran Hill Station 
Municipal Council consisting of the 11 members in cosultation with the Director of Town Planning, 
Pune for the period of 3 years ; 

And whereas, Chief Officer, Matheran Hill Station Municipal Council has informed 
Government that the period of the existing Committee is over and requested Government to 
constitute a new Heritage Conservation Committee vide his letter dated 20th September 2013 . 

Now , thererfore , the Government is pleased to constitute a new Heritage Conservation 
Committee consisting of the following persons : 
( 1 ) Shri S. B. Patil , IAS (Retired ) 

Chairman 


(2 ) Shri Ravi Ranade ( Structural Engineer ) 


Member 


( 3 ) Ms. Kirtida Unawalla (Architect ) 


Member 


( 4 ) Ms. Suneeta Samant ( Architect ) 


Member 


( 5 ) Dr. Trimbak Ramrao Ghoble (Historian ) 


Member 


(6 ) Shri Hrishikesh P. Samant (Environmentalist ) 


Member 


Member 


( 7) Joint Director of Town Planning , Konkan Division , 

NaviMumbai. 


( 8 ) Collector , Raigad 


Member 


( 9 ) Chief Officer . 


Member Secretary 


Matheran Hill Station Municipal Council. 


This resolution shall also be published on the Government Website at www.maharashtra . 
gov.in. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Desk Officer. 


ATT Toth (ol.fa.q.) — ? 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपजिभूक्र . ७/ भूसं / एलएक्यू ८३५ / मुंउजि / २०१८. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ के / पुर्व ” विभागाची सुधारित 
विकास योजना ( यापुढे उक्त “ के / पुर्व ” विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी/ ४३९ २/ ४७१६ / सीआर -१८१ /९ २, दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम 
३१ पोट-नियम (१) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर १ ९९ २ पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 
ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन (यापुढे “ उक्त जमीन " 

म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत 
“ १२.२० मी. रुंद वि.नि. रस्त्याकरिता ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत . (यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” म्हणून संबोधिलेला) ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ (१) 
अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट- कलम (१ ) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी २१७५-५१०६ / युडी-७, दिनाक ३ मार्च १९ ७९ अन्वये मंजूर विकाय योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतचा उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट- कलम ( १), (२ ) व ( ४ ) खालील भूमिसंपादनाबाबत 
वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती ) अध्यादेश , २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक , आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद 
कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे . 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट - कलम (२ ) व ( ४ ) सह उक्त 
संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमिनी 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन ) क्र. ७ मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा, 
प्रतापगड को.ऑ.हौ.सो. विनायक अपार्टमेंट हाफकिन इन्स्टिीट्यूटसमोर , १ मजला, परेल व्हिलेज, मुंबई-१२ याना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसुची 
मौजे मजास, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर . 
न.भू.क्र . 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र ( चौ.मी.) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१९ ० / अ / १ अ / २ (पै.) 
१ ९ ० / अ / १ अ / ३( पै.) 

१ ९ ० / अ / ६ / ३( पै .) 
सार्वजनिक प्रयोजन.- " १२.२० मी . रुंद वि.नि. रस्त्याकरिता ” या प्रयोजनासाठी भूसंपादन. 


. 


, 


अ.क्र . 


१ 


२ 


४४७० 


३ 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 


मुंबई, 
दिनांक १९ जुलै २०१८ . 


मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 
BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

NOTIFICATION 
No. DCLA 7 /L.A./LAQ 835 /M.S.D./ 2018. — Whereas. the Government in Urban Development 
Department under , Notification No. TPB /4392 /4716 /CR - 181/ 92 , dated 12th November 1992 issued 
under sub - section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act” ) sanctioned Revised Development Plan 
for “ K /E’Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as the 
said Revised Development Plan for ‘K / E Ward ”) to come into force with effect from dated 
29th December 1992 ; 

Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
" the said Lands " ) are affected by the site reserved for the purpose of “ 12.20 mtr. wide D.P.Road 
(hereinafter referred to as “ the said Public Purpose” ) in the said Revised Development plan ; 

Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as the 
said Acquiring Body ” ) has made an application to the Appropriate Government under sub -section 
( 1) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 
purpose ; 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No.TPS /2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub - section ( 1) of section 151 of the 
said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub -sections 
( 1 ), (2 ) and ( 4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for 
public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the District 
Collector ; 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas , the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning (Second Amendment) ordinance 2015 , published in GovernmentGazette , dated 
21st August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right, to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 
(hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act, 2013 ” ) shall not be applicable in respect of 
any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or Town Planning 
Scheme for public purpose . 

And whereas, the Collector , Mumbai Suburban District , is satisfied that the said land is 
needed for the said Public Purpose . 

Therefore , in exercise of the delegated powers under sub -section ( 4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read with sub -section ( 1 ) of section 19 of the said land Acquisition Act, 2013 
the Collector, Mumbai Suburban District , hereby declares that the said land is needed for the 
said public purpose and under clause ( g ) of section 3 of the said Acquisition Act , 2013 , the Collector , 
being the appropriate Government , is pleased to designate Dy. Collector (Land Acquisition ) 
No. 7,Mumbai and Mumbai Suburban District , Pratapgarh Co. op . Hou . Soci. , Vinayak Apartment, 
Opp . Haffkine Institute , 1st Floor , Parel Village, Mumbai 400 012 to perform the functions of a 
Collector under the said Act . 


Sr.No. 


( 1 ) 


SCHEDULE 
Village Majas, Taluka Andheri, District Mumbai Sub . 
C.T.S. No. 

Approximate Area of Required Land ( Sq.Mtr .) 
( 2 ) 

( 3 ) 
190 / A /1A / 2 ( pt.) 
190 / A / 1A / 3 (pt.) 

4470 
190 / A /6 / 3 ( pt.) 


1 


2 


3 


Public Purpose . — Acquisition for the purpose of “ 12.20 mtr. wide D.P.Road ” . 


Mumbai, 
dated 19th July 2018 . 
ATT 1 (zo.fa.q.) — 734 


SACHIN KURVE , 

Collector, 
Mumbai Suburban District . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENCROACHMENT / REMOVAL ) AND COMPETENT 

AUTHORITY , BORIVALI- 2 


No. DC /Enc/Rem /Bori- 2 /Desk -2 /Notification /ws-310 , 391 , 496 /2018. — Whereas the Deputy 
Collector (Encroachment/Removal) of Borivali- 2 , Western Suburb , MSD has been appointed as 
Competent Authority under section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement , Clearance 
and Redevelopment) Act, 1971 in respect of all lands or classes of lands other than the lands 
belonging to the Central Government, within the jurisdiction of village Dahisar of Tal-Borivali, 
Mumbai Suburban District, vide Maharashtra Government Gazette Notification dated 25th May 
2016 ; 

And Whereas, on the information , inquiry and site inspection the Competent Authority is 
satisfied that the area specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as the said area ) 
is source of danger to the health , safety or convenience of the public of the areas and of its 
neighbourhood by reason of it being lacking in the basic amenities has been rendered insanitary , 
squalid , and/or otherwise . (Refer the detailed Order No. DC /ENC/REM /Borivali - 2 /Desk - 2/Gauri 
Pannalal Prajapati ChawlWs -310 , 391 , 496 / 2018 , date 6th July 2018 . 

Now , therefore in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1) of the Maharashtra 
Slum Areas ( Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act , 1971. I , Deputy Collector 
( Encroachment/ Removal) of Borivali -2 , Western Suburb , MSD declare the said area as the Slum 
Area . 


Schedule of Areas 


C.T.S. No. 


Area Sq. M. 


Serial 
No. 


Local name of the Description of boundaries 
area and Village 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


2482B (Part) 


494.40 


Gauri Pannalal 


East — CTS . No. 2482 A ( P ), 


Prajapati Chawl, 


West — CTS No. 2482 B ( P ), 


Pande Nagar, 


South — CTS No. 2482 A ( P ) , 


S. V. Road , 


North — CTS No. 2417 D 


Ashok Van , 


Dahisar ( E.) , 


Mumbai 68 . 


Village - Dahisar , 


Tal- Borivali. 


Place Mumbai, 
date 6th July 2018 . 


HARISHCHANDRA PATIL , 
Deputy Collector (Enc/Rem ) and 
Competant Authority , Borivali- 2 . 


१३ 


3B 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपजिभूक्र . ७/ भूसं / मुंउजि / एलएक्यू ८४१/ २०१८. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ के / पुर्व 

के / पुर्व ” विभागाची सुधारित 
विकास योजना ( यापुढे उक्त “ के / पुर्व ” विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी. ४३ ९ २ / ४७१६ /सीआर-१८१/ ९ २, दिनांक १२ नोव्हेंबर , १९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या 
कलम ३१ पोट-नियम (१) अन्वये (यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर , १९९ २ पासून 
अंमलात आलेली आहे 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन ( यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ उद्यान ( मोठ्या 
आरक्षणाचा भाग) ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत . (यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” म्हणून संबोधिलेला) ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे “ उक्त संपादन संस्था ” म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६(१ ) 
अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट - कलम (१ ) 
खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी २१७५-५१०६/ युडी-७, दिनांक ३ मार्च १ ९ ७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
निर्दिष्टीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट-कलम (१) ( २) व ( ४ ) खालील भूमिसंपादनाबाबत 
वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट , २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील , शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती ) अध्यादेश , २०१५ मध्ये नमूद नुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद 
कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे. 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट - कलम ( २) व ( ४) सह उक्त 
संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमिनी 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत आणि उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेले 
जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वयेजिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन) क्र . ७, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा , 
प्रतापगड को - ऑ.हौ.सो . विनायक अपार्टमेंट, हाफकिन इन्स्टिट्यूटसमोर , १ ला मजला, परेल व्हिलेज, मुंबई ४०० ०१२ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे चकाला, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
न.भू.क्र . 

आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र ( चौ.मी.) 


. 


•• 


अ.क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


३२५ ते ३३१ 


२ 


४०५ ते ४०७ 


३ 


४०८ पै . 


४ 


४१५ पै . 


द 


४१६ 


६ 


४१७ प . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


७ 


४१८ पै. 


१३३२१.६७ 


८ 


४१ ९ 


९ 


४२० पै. 


१० 


४२२ पै. 


११ 


४२३ ते ४२८ 


१२ 


४३० 


१३ 


४३१ 


१४ 


४३२ पै. 


१५ 


४३३ पै . 


१६ 


४३४ पै . 


१७ 


४३५ पै . 


सार्वजनिक प्रयोजन.- “ उद्यान ( मोठ्या आरक्षणाचा भाग ) " 

उद्यान (मोठ्या आरक्षणाचा भाग ) ” या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मुंबई, 
दिनांक १ ९ जुलै , २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


१५ 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


> 


CG 


66 the 


No. DCLA 7 /L.A./M.S.D./LAQ 841 //2018. — Whereas, the Government in Urban Development 
Department under, Notification No. TPB /4392/4716 /CR - 181/92, dated 12th November 1992 issued 
under sub - section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
( hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act”) sanctioned Revised Development Plan 
for " K / E Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as 

the said Revised Development Plan for ‘K / E Ward ”) to come into force with effect from dated 
29th December 1992 ; 

Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
" the said Lands ") are affected by the site reserved for the purpose of “ Garden (Part of larger 
reservation ) (hereinafter referred to as “ the said Public Purpose ” ) in the said Revised 
Development plan ; 

Whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as 
said Acquiring Body ” ) has made an application to the Appropriate Government under sub -section 
( 1) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 
purpose ; 

Whereas , under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No. TPS / 2175-5106 /UD -7 , dated 3rd March 1979 issued under sub -section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub -sections 
( 1), (2 ) and (4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for 
public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the District 
Collector ; 

Whereas , the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas , the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning ( Second Amendment ) ordinance 2015 , published in Government Gazette, dated 
21st August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right, to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 
(hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act, 2013 ”) shall not be applicable in respect of 
any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or Town Planning 
Scheme for public purpose . 

And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is 
needed for the said Public Purpose . 

Therefore , in exercise of the delegated powers under sub - section ( 4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read with sub - section ( 1) of section 19 of the said Acquisition Act, 2013 the 
Collector, Mumbai Suburban District , hereby declares that the said land is needed for the said 
public purpose and under clause (g ) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013 , the Collector , 
being the appropriate Government, is pleased to designate Dy. Collector ( Land Acquisition ) No. 
7 , Mumbai and Mumbai Suburban District, Pratapgarh Co. op . Hou . Soci., Vinayak Apartment, 
Opp . Haffkine Institute , 1st Floor, Parel Village, Mumbai 400 012 to perform the functions of a 
Collector under the said Act. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 


SCHEDULE 


Sr.No. 


Village Chakala , Taluka Andheri, District Mumbai Sub . 
C.T.S. No. 

Approximate Area of 
Required Land (Sq.Mtr .) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


325 to 331 


2 


405 to 407 


3 


408 pt. 


4 


415pt . 


416 


6 


417 pt. 


7 


418 pt . 


13321.67 


8 


419 


9 


420 pt. 


10 


422 pt . 


11 


423 to 428 


12 


430 


13 


431 


14 


432 pt. 


15 


433 pt . 


16 


434 pt . 


17 


435 pt . 


Public Purpose . — Acquisition for the purpose of “ Garden ( Part of larger reservation ) ” . 


SACHIN KURVE , 


Mumbai, 
dated 19th July 2018 . 


Collector, 
Mumbai Suburban District . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 

१७ 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 

2. If any person goes armed with such article 
BRIHAN MUMBAI 

or carries any corrosive substance or explosive or 

missile in contravention of such prohibition he shall 
Order 

be liable to be disarmed of the corrosive substance 
No. CP /XI/ (6 )/L.W.1702 (07 )/2018.— Whereas , 

or explosive or missile shall be liable to be seized 
I consider it necessary for the preservation of public 

from him by any police officer and the article 
peace and public safety in Brihan Mumbai. 

corrosive substance , explosive or missile so seized 
I , Deepak Deoraj, Dy. Commissioner of Police 

shall be forfeited to the State Government. 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the 

3. This order will not be applicable to any 
powers conferred upon me under sub - section ( 1) 

person being in service or employment of any 
and (2 ) of section 37 read with sub - section (6 ) of 

Government orGovernmentUndertaking required 
section 2 and sub -section ( 2 ) of section 10 of the 

by his superiors or by the nature of his duties , to 
Maharashtra Police Act (Mah . XXII of 1951) do 

carry weapons. The order will also not be applicable 
hereby prohibit the following acts throughout 

to Private Security Guards or Gurkhas or 
Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours 

Chowkidars etc., employed on watch -n -ward duties 
of 16th July 2018 to 24-00 hours on 14th August 

carrying lathis admeasuring in length not 
2018 . 

exceeding 3 12 feet. 
( 1) The carrying of arms, cudgels, swords, 

4 . Notwithstanding the expiration of this order 
spears , bludgeons, unlicensed guns, knives , 

after the period hereinabove mentioned . 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical harm 

( a ) Any investigation or legal proceedings 
( violence ). Save for such firearms where license 

may be instituted , continued or enforced . 
has been granted by this authority or where 

(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments 
specific permission is sought for carriage of such 

incurred in respect of any contravention of this 
arms from the competent authority . 

order may be imposed ; as if this order had not 
( 2 ) The carrying of any corrosive substance 

expired . 
or explosive. 

5. I, further direct that this order shall be 
( 3 ) The carrying , collection and preparation 

published and promulgated in Brihan Mumbaiby 
of stones or other missiles or instruments or 

affixing copies thereof in conspicuous public places 

and by announcing the same through loudspeakers 
means of casting or impelling missile . 

or megaphones, as well as Publishing through 
( 4 ) The exhibition of persons or corpses or 

media of whatever form available . 
figures or effigies thereof. 

Given under my hand and Seal this 11th July 
(5 ) The public utterance of cries, singing of 

2018 . 
songs , playing of music. 
(6 ) Delivery of harangues, the use of gestures 
mimetic , representations and the 

DEEPAK DEORAJ, 
preparations , exhibition or dissemination of 

Deputy Commissioner of 
pictures, symbols, placards or any other object 

Police (Operations), and 
or thing which may in the opinion of any police 

Executive Magistrate , Greater Mumbai, 
officer posted in Brihan Mumbai City Police , 
offend against decency or morality or undermine 
the security of or tend to over -throw the state . 


or 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 

GREATER MUMBAI 


f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or 

Semi 
Governmental functions. 


Order 


(g ) Assemblies in or about schools , colleges 
and other educational institutions for academic 
activities . 


No. CP /XI / A.P./ 701( 12 )/2018.- Whereas, it is 
considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the city of Greater Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore, I, Deepak Deoraj, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with 
sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act, 1951 (Mah . XXII of 1951) do , prohibit, 


( h ) Assemblies in factories , shops and 
establishments for normal trade business and 
callings . 


(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Greater Mumbai and 
their supervisory officers . 


(i) Any assembly of five or more persons, 


Notwithstanding the expiration of this order 
after the period here in above mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may 
be instituted , continued or enforced . 


( ii ) Any procession of any persons ; and 

( iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments, musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly . 

for the period commencing from 00-01 hours 
on 16th July 2018 and ending at 24-00 hours 
on 30th July 2018 throughout the City of 
Greater Mumbai. 


(b ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 

I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Greater Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available . 


The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 


( a ) Marriage/ thread naming ceremony , 
assemblies etc. 


(6 ) Funeral assemblies and procession on way 
to crematoriums/burial places. 


Given under my hand and seal this 11th July 
2018 . 


(c ) Statutory meeting of companies of clubs , 
co -operative societies and other societies and 
associations. 


DEEPAK DEORAJ, 

Deputy Commissioner of 
Police (Operations), and Executive 

Magistrate , Greater Mumbai. 


(d ) Social gathering and meeting of clubs , 
co - operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 


(e ) Assemblies in or about cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 


अ.क्र . 


( १ ) 


tic 


१ 

२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१०, शके १ ९ ४० 
उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम 
अधिसूचना 

३२( १) चा वापर करून अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 

कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी, 
क्रमांक उविअमा- भूसं / कात-२/ एस.आर. - ९८ / २०१२. - ज्याअर्थी, माणगाव विभाग , माणगाव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) 

अनुसूची 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार- ब 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव , गाव कालवण 
पृष्ठ क्रमांक ३१ ते ३५ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर 
२०११ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

सर्व्हे नं ./ हिस्सा नं . 

क्षेत्र 
क्र . आयडीसी २०११ / प्र.क्र .३०७/ उ-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

गट नं . 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात 

( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर २०११ - महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात 

आर 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

१५५ १३ अ 

१.६०० 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू 

१३ ब 

१.६०० 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 
जमिनी समाविष्ट आहेत ; 

१५५ १३ क 

१.६०० 
१५५ 

१३ ड 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या 

१.६०० 
क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. 

१५५ १३३ 

१.६०० 
त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक 

१५५ १३ ई 

१.६०० 
किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास 

९.६०० 
अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभागाचे आयडीसी / १८ ९ २(१७४४१ ) / उद्योग, १४ , दिनांक ११ जून 
१९९ ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 

प्रशाली जाधव-दिघावकर , 
शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २१०६ / 

उप विभागीय अधिकारी , 
( ४८५) / उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक 

दिनांक १६ जुलै २०१८ . माणगांव विभाग, माणगांव . 
विकास अधिनियम , १९ ६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान 
कलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि 

जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
नियमाचे कलम २( क ) अन्वये उप विभागीय अधिकारी , माणगांव 

दुरुस्ती अधिसूचना 
विभाग, माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले 

क्रमांक मशा / कार्या-२ / प्राफेब/ गणेशनगर /२०१८.-खालापूर 

तालुक्यातील खानाव या गावातील गोळेवाडी कातकरवाडी या वाडीचे 
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची गणेशनगर या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावामध्ये रुपांतर 
महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
पोर्ट प्रकल्प पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २८ 
जरुरी आहे, असे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव विभाग , माणगांव मार्च ६, २०१३ / फाल्गुन ९ -१५, शके १९ ३४ दिनांक १८ फेब्रुवारी 
यांना वाटते 

२०१३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे . 
आणि , ज्याअर्थी, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( डीएमआयसी ) खालापूर तालुक्यातील खानाव या गावातील गोळेवाडी कातरकरवाडी 
मऔविम , मुंबई- ९ ३, यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र.मऔविम / 

या वाडीचेगणेशनगर या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावामध्ये 

रुपांतर करणेबाबतच्या अंतिम अधिसुचनेत स.नं. ८८६ हा नमुद 
व्यवस्थापक ( भूसं )/ B- ८२१४८ / २०१६, दिनांक १४ जून २०१६ अन्वये 

करणेचा राहून गेला होता. तरी गणेशनगर या महसूली गावात खालील 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ज्या गावांमध्ये ५० % पेक्षा 

अनुसूचिमध्ये दर्शविलेले स.नं. समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती 
जास्त संमती आहे तेथील शासनाच्या मंजुरीनुसार संपूर्ण ३२( १) च्या 

अधिसूचना काढण्यात येत आहे . 
अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत मा . जिल्हाधिकारी, सो. रायगड यांना 
कळविले आहे 

अनुसूची 

( सर्व्हे नंबर ) 
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
व हितसंबंधीत असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुषीने १६१ ते १८ ९, २०३ ते २१४, २१७ ते ५७६, ५ ९ ३, ५ ९९ ते ६०१, 
जमिनी देण्यास लेखी स्वरुपात समंतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा ८८६ = एकूण ४०७. 
विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ३२( २ ) 
अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी , 

अलिबाग , 

डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
माणगांव विभाग, माणगांव यांनी घेतला आहे ; 

दिनांक २० जुलै २०१८ . 

जिल्हाधिकारी , रायगड . 
भाग एक ( को.वि.पु .) - ३ अ 


माणगांव , 


आहेत ; 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था. बी -२ / २३२० / सन २०१८. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


रजा 


OM 


ते 


व 


व.स्तर, रत्नागिरी. 


सुट्टी. 


अर्जित रजा. 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजेचा कालावधी 

मुख्यालय 

सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत 

कालावधी ( कार्यालयीन 

अधिकारी यांचे 

वेळेनंतरपासून ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . डी . एस . झंवर , २४३ दिनांक २ मे २०१८ 

दिनांक ३० एप्रिल २०१८ श्री . जी . जे. श्रीसुंदर , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , दिवस 

दिवाणी न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 

अर्जित दिनांक ४ मे २०१८ दिनांक १ मे २०१८ ची 
रजा . पर्यंतची तीन दिवस 

दिनांक ३० एप्रिल २०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 

ते 
दिनांक ५ मे २०१८ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचेपदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


दिनांक २७ एप्रिल २०१८ . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१०, शके १९४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ / २३१७ / सन २०१८. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 

अर्जित / 
परिवर्तीत 


(१ ) 


रजा 
( ३ ) 


( २ ) 
श्री . आ . म . सामंत 
सचिव, जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , 
रत्नागिरी . 


१ ९ ० 
दिवस 
अर्जित 


रजा . 


अर्जित रजा . 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
रजेचा कालावधी 

मुख्यालय 

सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
कालावधी ( कार्यालयीन 

अधिकारी यांचे 
वेळेनंतरपासून ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २ मे २०१८ दिनांक १ मे २०१८ 

श्री . गॅ . जो . श्रीसुंदर , 
ते 

चे 

दिवाणी न्यायाधीश 
दिनांक ४ मे २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 

व.स्तर , रत्नागिरी. 
पर्यंतची तीन दिवस 

दिनांक ५ मे २०१८ 

चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
दिनांक २ मे २०१८ दिनांक ३० एप्रिल २०१८ , दिनांक ३० एप्रिल २०१८ चे 
ते दिनांक १ मे २०१८ 

कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
दिनांक ५ मे २०१८ 

व 

पासून ते दिनांक १ मे 
पर्यंतची चारा दिवस दिनांक ६ मे २०१८ 

२०१८ चे कार्यालयीन 
अर्जित रजा . 

ची सुट्टी 

वेळेपूर्वीपर्यंत व 
दिनांक ३० एप्रिल २०१८ दिनांक २ मे २०१८ 
चे 

चे कार्यालयीन 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 

वेळेपूर्वीपासून ते 
ते 

दिनांक ७ मे २०१८ 
दिनांक ७ मे २०१८ चे कार्यालयीन 
चे 

वेळेपूर्वीपर्यंत 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . वि . आ . जाधव . * 


२ 


श्री . प्र . ना . 


रोकडे, ३६ 
सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस 
क.स्तर व न्यायादंडाधिकारी अर्जित 
वर्ग-१, चिपळूण . 

रजा. 


* २रे सह दिवाणी न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे व दिनांक १ मे २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
२ मे २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती म . ना . चव्हाण, दिवाणी न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे . 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ एप्रिल २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


कमांक आस्था. बी -२ / २४२७/ सन २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


अ.क्र . 


१ 


ची सुट्टी 


रजा . 


अर्जित रजा. 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितल्याचा 

मुख्यालय 

सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन 

अधिकारी यांचे 
रजा 

वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . सा . शा . जाधव , 

१७ दिनांक ७ मे २०१८ दिनांक ६ मे २०१८ 

श्री . ए. एस . राणे , 
४ थे सह दिवाणी 

दिवस ते 

५ वे दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायाधीश क.स्तर व 

अर्जित दिनांक ८ मे २०१८ दिनांक ५ मे २०१८ चे ( क.स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 

पर्यंतची दोन दिवस कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायदंडधिकारी वर्ग -१ , 
रत्नागिरी . 

ते 

रत्नागिरी . 
दिनांक ९ मे २०१८ 

चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ५ मे २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१०, शके १९४० 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था. बी -२/ २६५ ९ / सन २०१८. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


शिल्लक 


नाव व पदनाम 


अर्जित / 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितल्याचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 

कालावधी ( कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


परिवर्तीत 


(१ ) 


( २ ) 


रजा 
( ३ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


१ 


श्रीमती एम . आर . पाटकर , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क.स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
राजापूर . 


२५ 
दिवस 
अर्जित 


( ४ ) 
दिनांक २३ मे २०१८ 

ते 
दिनांक २५ मे २०१८ 
तीन दिवसांची 
अर्जित रजा . 


रजा. 


दिनांक २६ मे २०१८ 

व 
दिनांक २७ मे २०१८ 

च्या सुट्टया 
दिनांक २२ मे २०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

ते 
दिनांक २८ मे २०१८ 

चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 


दिनांक २२ मे २०१८ 
चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून 
दिनांक २५ मे २०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर 
पर्यंत श्री. ए. ए. कुलकर्णी, 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क.स्तर) व * 


. 


* न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, राजापूर यांचेकडे व दिनांक २५ मे २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक २८ मे २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . डी . एम . हिंगलजकर , दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ , लांजा यांचेकडे. 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधीत्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 


एस . एस . गायकवाड , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


दिनांक २३ मे २०१८ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६ - ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
मांक आस्था. बी -२ / २६३९ / सन २०१८. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता 


.. 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितल्याचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


( १ ) 


रजा 
( ३ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( २ ) 


( ४ ) 
दिनांक १५ मे २०१८ 


१ 


श्री . जे . पी . झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , 
खेड 


५ 
दिवस 
परिवर्तीत 


रोजीची एक 


रजा. 


दिवसाची परिवर्तीत 
रजा वैद्यकीय 
प्रमाणपत्राआधारे 


श्री . सु . 

शं . गायकवाड , 
तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति.सत्र 
न्यायाधीश रत्नागिरी 
(जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अति . सत्र न्यायाधीश, 
खेड यांचे पदभारासंह ) 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ मे २०१८ . 


एस . एस . गायकवाड , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


